राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पीआयपी 
अंतर्गत विविध लेखाशिर्षामध्ये मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून आवश्‍यक असलेल्या 
यंत्र सामुग्री व उपकरणाच्या खरेदीसाठी तथा 
प्रसिध्दी व जनजागृती उपक्रमाकरीता 
करावयाच्या निविदा प्रक्रियेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 
१) संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/रा.मा.आ.का./ 
ख.प्रशासकीय मान्यता/८७१३-१६/२०२०, दिनांक २०.०६.२०२०. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक १५.०६.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 
3) सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
आसेआ/रामौआ/६९-७०/२०२१, दिनांक २४.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम राज्यातील ३४ जिल्ह्यात राबविळा जातो. सदर 


कार्यक्रमांतर्गत दातांच्या, हिरड्यांच्या आणि विविध मौखिक आजारांची तपासणी त्यानुसार 


आवश्‍यक उपचार केले जातात. तसेच सातत्याने मौखिक कर्करोग व इतर मौखिक आजारांचे 


प्राथमिक टप्प्यात निदान व्हावे या उद्देशाने चाळणी शिबिरे आयोजित करण्यात येतात, त्यासंबंधी 


प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाय योजना केल्या जातात. मौखिक आजाराने बाधित जसे की 


दात किडणे, दातांमधून q येणे, आघात (Dental Trauma, Dento-Alveolar Trauma etc.) यावर 


उपचाराकरीता विविध यंत्र सामुग्री, उपकरणे, साधन GAM saad? लागते. त्यानुषंगाने 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२३/आरोग्य -७ 


RVG Unit व दंत उपकरणे खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात RVG Unit F 


दंत उपकरणे खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेस खाळीळ विवरणपत्रातील तपश्ञीलानुसार 


पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


उपकरणे खरेदीचा तपशिल 
Sr. | FMR Code __| Budget Head Particulars Total Qty. | Approx,. | Approx. 
No Required | Unit Cost | Total Cost 
{ 6.1.1.12.2 Any Other RVG Unit 148 3,00,000 4,44,00,000 
Equipment Dental Equipment 18 10,95,000 | 1,97,10,000 
(Please Specify) 
NOHP/ Dental | 1 Model Trimmer 18 30,000 5,40,000 
Lab 
2 | Dental Vibrator 18 15,000 2,70,000 
3 Dental Lathe | 18 90,000 16,20,000 
Machine 
4 | Polishing Lathe 18 10,000 1,80,000 
5 Acrylizer 18 60,000 10,80,000 
lo | PKT Instrument Kit | 18 5,000 90,000 
7 | Dewaxing Bath 18 90,000 16,20,000 
| Hydraulic Bench | 18 20,000 3,60,000 
Press 
a Dental Lab-Micro | 18 20,000 3,60,000 
Motor 
10 | Preheating & | 18 1,90,000 34,20,000 
Burnout Furnace 
11 | Induction Casting | 18 4,00,000 72,00,000 
Machine (Bench 
Top) 
12 | Sand Blaster with | 18 85,000 15,30,000 
Compressor 
13 | Plaster and Stone | 18 15,000 2,70,000 
dispenser 
14 | Chair side Clinical | 18 15,000 2,70,000 
Micro Motor 
15 | Lab Instruments 4 | 18 20,000 3,60,000 
set (Flask, 
Articulator, bowl, 
Spatulas etc) 
16 | Dental Spot | 18 30,000 5,40,000 
welding Machine 
Total | 6,41,10,000 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२३/आरोग्य -७ 


वित्तीय तरतूद 


FMR Particulars GOI Remarks 


Budget approved 
(Rs in Lakhs) 


6.1.1.12.1 equipment 444 lakhs may be approved. 641.10 


Approved Rs. 641 lakhs as detailed below: 
1. Procurernent of RVG X-RAY machine for 
Any other 148 dental care units @ 3 lakh per unit. Rs 


(please specify) | 2. Rs.197.10 Lakhs for establishrnent of 
Dental Labs for 18 districts @,10.95 lakhs 
per lab. 


अटी :- 
१) 


र) 


सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणांची आवश्‍यकता / मागणी याची aes / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या सामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmacy Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे. सदर दर 
हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२३/आरोग्य -७ 


4) 


8) 


१०) 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
कृती आराखडा सन २०२०-२१ मध्ये FMR Code ६.१.१.१२.२ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत राहून तसेच 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी.. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची तसेच यासंदर्भात काही 


सेवा घ्यावयाची असल्यास ती नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, मुंबई व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


एप्रिल, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.२३/आरोग्य -७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१४२७१६५११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 
q 


A 


3 


(२ GMS ०८ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


40) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | Nn d Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


R a g h U Nn a t h a ता 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


Ku | ka [| al i 202003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.03.31 13:06:55 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


